ग्रामीण रुग्णालय, सेनगाव,जि.हिंगोळी येथील 
अधिकारी/कर्मचारी निवासस्थान बांधकामाचे 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/ प्र.क्र.४७/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा :- सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष-३/टे-६ 
/ग्रारुसेनगावनिवाबांधकाम १७०५-०६/१८, दि.१६.०२.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

ग्रामीण रुग्णालय सेनगाव, ता.सेनगाव, जि.हिंगोळी येथील अधिकारी/कर्मचारी निवासस्थान 
बांधकामाचे अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता,सा.बां.विभाग, हिंगोली यांनी तयार केले असून ते सन २०२१-२२ 
च्या दरसूचीवर अधारित रु. ५१५.६१ लक्ष इतक्या किंमतीचे अंदाजपत्रक व आराखडा मुख्य 
अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,औरंगाबाद यांनी प्रमाणित केळे आहे. ग्रामीण रुग्णालय सेनगाव, 
ता.सेनगाव, जि.हिंगोली येथील अधिकारी/कर्मचारी निवासस्थान बांधकामाचे अंदाजपत्रक अधिक्षक अभियंता 
IDW यांनी तपासणी करुन Revised Recapulation Sheet नुसार रु. ४६९.२१ लक्ष प्रस्तावित केळे आहे. सदर 
अंदाजपत्रक व आराखडयास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

या झासन निर्णयान्वये, ग्रामीण रुग्णालय सेनगाव, ता.सेनगाव, जि.हिंगोली येथील अधिकारी/कर्मचारी 
निवासस्थान बांधकामाकरिता सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे बांधकामाचे रु. ४६९.२१ 
लक्ष इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास खालील प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 
2. उपरोक्त अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती :- 

१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच, विस्तृत नकाझास वास्तुविशारदांकडून 
मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

२) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

३) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्या निविदा 
सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

४ कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांची 
तांत्रिक मंजूरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

५) सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व कामांसाठी 
एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमादु-२०२२/ प्र.क्र.४७/ आरोग्य-४ 


) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आव्यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची किंमत वाढणे 
शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या त्या-त्या भागाच्या क्षेत्रिय 
अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 

७) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना 
तांत्रिक दृष्टया मान्यता करीता असताना आरोग्य खात्याच्या त्या-त्या आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप 
संचालकांच्या सहमतीने तरतूदी अंतिम करण्यात याव्यात. 

८) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी.तसेच काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पुर्तता करुन घ्यावी. 

९) नियोजन विभागाच्या दि.११.०६.२०१८ च्या शासन निर्णयामधील सुत्रानुसार नवीन बाधकाम हाती 
घेण्यासाठी निधी उपलबध झाल्यानंतर काम हाती घेण्यात येईल. 


३. सदर बांधकामांवरील खर्च “लेखाशिर्ष - ४२१० - सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०२ 
ग्रामीण आरोग्य सेवा, ०४ - सार्वजनिक आरोग्य,२०० इतर कार्यक्रम पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना, 
(००)(०१)- मोठी बांधकामे (४२१० ०१४१), ५३ - मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 
४. सदर झासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३१८/इमा-२, 
दि.२०.०६.२०१८ अन्वये दर्शविलेल्या सहमतीनुसार आणि वित्त विभागाच्या झा.नि. क्र.विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग-पाच 
मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२५१०५९१५२७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by DEEPAK NIVARTTI KENDRE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, postalCode=400032, 


rashti 
2.5.4.20=40fdba39a26dd429d5be80f9cd7699 
8906ed5012a776fbe5072661d97c2c56c9, 
idonym=BF4C0C742439A64408C0621CD 


1FF33CD1AD8C6B9, 


i iber=C35 1F74FB3439ACA7 1466FCF 


BB2509C3310AE753E395A89FFA7C6E3887B0 
AADF, cn=DEEPAK NIVARTTI KENDRE 
Date: 2022.02.24 15:03:46 +05'30' 


(दी. नि. केंद्रे ) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. संचाळक, आरोग्य सेवा-१, संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-२, मध्यवर्ती इमारत, पहिला मजला, पुणे-१. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमादु-२०२२/ प्र.क्र.४७/ आरोग्य-४ 


. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (औरंगाबाद परिमंडळ), औरंगाबाद 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, हिंगोली 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक, हिंगोली. 

९. 


महालेखापाल,(लेखा व लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 


१०. वित्त विभाग (कार्यासन-विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

११. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


१ eH” 


Construction of Residential quarters Building ( Type-II, Type-III & Type- 
IV) for Rural Hospital Sengaon, Tal. Sengaon Dist-Hingoli 


Recapitulation sheet 


Building proper 6.1... 1... 

Hospital Building ane Pees Lee 
ype-II Quarter (Gr Floor 270.40 | 29200.00 |  —_—~+|-_—sC7895680.0 

Fi बरळत 

a ota a 


— 


pe-III Quarter (Gr Floor 254.78 32300.00 
ype-IV Quarter (Gr Floor 156.84 32300.00 


: 


e-II Quarter (First Floor 265.20 23400.00 


e€ 


add 5% water supply Sanitary 
work & External Drainage System 


Ext Electrification (Internal 
Ext Electrification (External) 6% 
Firefightening 2% 


1369834.3 
1643801.1 
947933.7 


भ्या 


Sub 1'०५७1 (८) | 4 
Total (A 33149990.06 


720000.0 
300000.0 


Miscellaneous Items 


90.00__| 8000.00 


— 


ificati 5% 
ae 
en SE 
1877760.0 
RRR Maarten 
aS Rea 
en शहककमहाळा 
TEN cetaeet 136983.4 
ST eee 
2 ee 500000.0 
Be nl 
ae ee 


Total Total (8) | 3534743.43 


Optional items 


Under ground water tank for R/W 
harvesting 


७ 
०3 
ad 
a 
>) 
टण 
a 
O| |o o| {S/S @ IN|a|o 


9 


Under ground Water main storage 
and ESR & pump house bore well 


meen 
Generator 
Se” Es ee leas | Total (C) | 
ome ee a Project Cost = A+B+C=P 
Pee Wes tee 
Ba अर Se a 
Ts Se se 
Doge 228 a 
Pe oer oan 


add 12% GST 


Add 10% Price Escalation ae 


SS --- a eT ee सत 
T aes A+B+C. 
Say Rs. In Lakhs hn = | 469.21 


